साथरोग, पटकी नियंत्रण,गुप्तरोग चिकित्सा व 

जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी या कार्यक्रमांर्तगत 
उपलब्ध अनुदानानुसार औषध खरेदीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५३/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २ मार्च, २०२० 


संदर्भ- 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
ससंआसे/साथरोग/औषधखरेदी/प्रशासकिय मान्यता/कक्ष-५८/१३४२६-३२/दि.१.८.२०१९. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
३)सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक ससंआसे/साथरोग/सन 
२०१९-२०/साथरोग औषध खरेदी/उपस्थित मुद्ये/कक्ष-५८/२८८०-८२, दिनांक २६.२.२०२०. 
प्रस्तावना - 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक १.८.२०१९ अन्वये 
प्रस्तावित केलेले लेखाशिर्ष क्र.२२१०४२८६, २२१००६२९, २२१०२०८, २२१००१०१ या 
लेखाशिर्षांमध्ये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत तरतूद रुपये १०,६६,८०,०००/- 
इतकी असून सद्यस्थितीत बिडिएस प्रणालीवर लेखानुदान रु. ६,४०,०८,०००/- इतके असून ६० 
cap वितरीत रक्‍कम रुपये ४,६३,,४४,००/- इतकी असल्याने सहसंचालक, आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई यांनी रु. १,५३,९६,२९२/- इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक १.८.२०१९ अन्वये साथरोग, 
पटकी नियंत्रण, गुप्तरोग चिकित्सा व जिल्हा वैद्यकिय अधिकारी या कार्यक्रमांर्तगत उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून राज्यातील साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमार्तगत जलजन्य आजार, अतिसार, 
गॅस्ट्रो, विषमज्वर, जलजन्य कावीळ तसेच लेप्टोस्पायरोसिस व स्वाईन Hey या आजारांच्या 
नियंत्रणासाठी रुपये १,५३,९६,२९२/- (रु.एक कोटी त्रेपन्न लाख शहाण्णव हजार दोनशे ब्याण्णव 
फक्त ) इतक्या रक्कमेच्या औषध खरेदीसाठी खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५३/आरोग्य-८ 


विवरणपत्र 
Sr. | Drug Name DHO CS DH+CS Rate | DHO As_ per | Approxima 
no Consolida | Consolida | Demand Rs. total Availabl | te total 
ted Qty te Qty Total Conslidat | 2 Grant | Amount 
ed WBD 
Quantity | Quantity 
1 Ciprofloxa Tab | 4429831 31505667 | 35935498 | 0.745 | 4429831 2000000 | 1490000 
250 mg 
2 Doxycycline Cap | 22258450 | 7901619 30160069 | 0.674 | 22258450 | 1000000 | 674000 
100 mg 
Norfloxacin Tab | 16155660 | 5912913 22068573 1.2314 | 16155660 | 1007200 | 1361856 
400 mg 
Oral Rehydration | 27108690 | 7260932 34369622 | 2.2 27108690 | 3000000 | 6600000 
Salt Powder WHO 
Formula 20.5 gms 
Sachet 
Ringer Lactate | 1447605 2939582 4387187 13.89 | 1447605 160000 2222400 
1..V 500 ml Bottle 
Metronidazole 34942700 | 15933091 | 50875791 1.351 | 34942700 | 2131754 | 2880000 
Tab 200 mg 
Cefotoxime Inj 1 | 1017944 2715192 3733136 11.49 | 1017944 | 9400 108006 
gm vial 
Secinidiazole Tab | 636840 125055 761895 10.35 | 47600 5800 60030 
1 gm 93.1 
total 1,53,96,292/- 
अटी :- 


१) सदरहू औषधी खरेदीची आवश्‍यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदर औषधी खरेदीची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक fafyear (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने 
तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
उतर राज्याचे दरकरारा२81018।| pharmaceutical pricing Authority (NPPA) यांच्या कडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत तसेच हाफकीन संस्थेतील सदर बाबींची 
खरेदी झाळेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर विचारात घेवुन त्या दरांना अंदाजित 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५३/आरोग्य-८ 

दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानुसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी,औषधे साहित्य 
व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजीत दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित 
करण्यात यावा.सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक- २२१०४२८६, २२१००६२९, २०१००२०८, २२१००१०१,या 
लेखाशिर्षार्तगत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


८)सदर औषधी व औषध साहित्य खरेदीची द्विरुक्ती (uplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची 
पुर्तता करण्यात यावी. 


११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारीसंबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अधिकारानूसार 


प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे , 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१५३/आरोग्य-८ 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२८१६४६००७२१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


J a aa S h eC i Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98 
a aa S h eC i 26781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea1 

8f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c 


7 476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
a a V | तडवी) 2020.03.02 15:52:16 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 


३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 


9) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


११)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


